दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
(महिला/पुरुष) कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१६१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2022-23/CCSCSB, दि.२५.०८.२०२३ व १८.०९.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/कबड़ी/२०२३-२४ 
दि.१०.१०.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२३-२४/९००, दि.०९.१०.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १६ ते Qo ऑक्टॉबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडीयम, त्यागराज 
नगर, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा (महिला/पुरुष) कबड्डी 
स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “दादोजी कोंडदेव 
स्टेडीयम, ठाणे” येथे दि. १५ सप्टेबंर, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच 
निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड 
चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या 
रु.२,६०,२००/- (रुपये दोन लाख साठ हजार दोनशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर, 
2023 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१६१/क्रीयुसे-२ 


असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


प्रत, 


१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥8॥/85॥[॥9.90९५.॥१या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१५२०१४६२२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR 


DNYANE S HW AR 8528941 AVHAD 


DN: CN = DNYANESHWAR ASARAJI 

AVHAD, C = IN, S = Maharashtra, O = 
AS A RAJ | AV H A D GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 

SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 

DEPARTMENT 

Date: 2023.10.13 15:22:51 +05'30" 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅसूट | किटबॅग jar 
१ | श्री. विक्रम बाळासाहेब कदम, होय । होय | तहसिल कार्यालय, आष्टा, ता. वाळवा, जि 
कोतवाल सांगली 
२ | श्री. गोरख गं. पवार, होय | होय प कार्यालय, कल्याण 
महसूल सहायक 
3 | श्री. संदीप ब. इंदुलकर, शिप होय । होय | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, 
चर्नीरोड (प), मुंबई. 
४ । श्री. निवृत्ती चंदभान जगताप, होय । होय । प्रा.न्या.वे. प्रयोगशाळा, नाशिक 
प्रयोगशाळा परिचर 
५ | श्री. दिनेश वा. नाडे, शिपाई होय | होय | रसायनिक खत प्रयोग शाळा, अमरावती. 
६ । श्री. सुरज श्रीराम कांबळे, होय । होय ७१४७५५६०७७ कार्यालय, रत्नागिरी 
कोतवाल 
७ | श्री. गणेश धुं. काळे, लिपिक होय | होय | पाटबंधारे उपविभाग, सोलापूर. 
८ | श्री. सुरेंद्रसिंग इ. मेहरा, शिप होय । होय | उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, 
शेगांव. 
९ | श्री. मारुती गुलाब पवार, होय । होय | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, नोडल डिव 
राज्यकर निरीक्षक, क्र. ४, माझगांव, मुंबई. 
१० | श्री. महेश भास्कर सावकारे, होय । होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जळगांव 
लिपिक 
११ | श्री. अंकुश लक्ष्मणराव महाले, होय । होय | तहसिल कार्यालय, मंगरुळपीर, जि. वाशिम 
तलाठी 
१२ | श्री. शुभम दिपक सुर्वे, शिप होय । होय । कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
१३ होय । होय | तहसिल कार्यालय, बाशिटाकळी, जि. 
श्री. राहुल वि. चव्हाण, तलाठी अकोला 
१४ | श्री. गणेश विष्णू बावरे, कोतबाल «| होय | होय । तहसिल कार्यालय, चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
१५ | श्री. आनंदा व. हेगडे, शिपाई होय | होय | सहाय्यक संचालक, अन्न ब औषध प्रशासन 
(प्रशिक्षक) प्रयोगशाळा, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), 
मुंबई. 
१६ | श्री. जयवंत शेट्ये, होय | होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 


(व्यवस्थापक ) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
बिबरणपत्र. 


रुपये 


१) निवड चाचणीस उपस्थित २ निरीक्षकांचे मानधन (प्रत्येकी रु.१०००/- गाडी 
भाडयासह) एकूण रु.२०००/- 
२) निवड चाचणीस उपस्थित खेळाडू यांचेबरील चहापानाचा खर्च रु.१०००/- 
Tan व ता 
अ) दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोंबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे ३,०००/- 
मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
ब) दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोंबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू ब॒ ४,८००/- 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.१००५दिवस ३%एकूण खेळाडू 26 ) 


) 


rest ipnemBennemr ara 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम 1 कार्याय | 

१ | श्री. विक्रम बाळासाहेब कदम, कोतवाल तहसिल कार्यालय, आष्टा, ता. वाळवा, जि सां 

२ | श्री. गोरख गं. पवार, महसूल सहायक प कार्यालय, कल्याण 

3 | श्री. संदीप ब. इंदुलकर, शिप वभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, चर्नीरोड (प), मुंबई. 

४ | श्री. निवृत्ती चंदभान जगताप, प्रा.न्या.वै. प्रयोगशाळा, नाशिक 

प्रयोगशाळा परिचर 

५ | श्री. दिनेश बा. नाडे, शिप रसायनिक खत प्रयोग शाळा, अमरावती. 

६ । श्री. सुरज श्रीराम कांबळे, कोतवाल ।तहसीलदारकार्यालय,रत्मागरी 11 

७ । श्री. गणेश धु. काळे, लिपिक पाटबंधारे उपविभाग, सोलापूर 

८ | श्री. सुरेंद्रसिंग इ. मेहरा, शिप उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, शेगांव. 

९ | श्री. मारुती गुलाब पवार, राज्यकर निरीक्षक, | नोडल डिव्हीजन क्र. ४, माझगांव 

१० | श्री. महेश भास्कर सावकारे, लिपिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जळगांव 

११ | श्री. अंकुश लक्ष्मणराव महाले, Acid तहसिल कार्यालय, मंगरुळपीर, जि. वाशिम 

१२ | ait. शुभम दिपक सुर्वे, शिप कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई 

१३ | श्री. राहुल वि. चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय, बाशिटाकळी, जि. अकोला 

१४ | श्री. गणेश विष्णू बावरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, चिपळूण, जि. रत्नागिरी 

१५ | श्री. कुणाल बामन शिंदे, सहायक भांडारपाल | कार्यकारी अभियंता विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे 

१६ | श्री. राजेश पातोड, कृषी सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, अकोला 

१७ | श्री. संजय उगले, वरोष्ठ लिपिक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग कार्यालय, 
वाशिम 

१८ | श्री. धनंजय दत्तात्रय गोरे, शिप वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 

१९ | श्री. ज्ञानेश्‍वर रमेश चव्हाण, कोतवाल तहसिल कार्यालय, मोहोळ, जि. सोलापूर 

२० | श्री. गणेश भोईर, सहा. संशोधन अधिव संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

२१ | श्री. आनंदा व. हेगडे, शिप सहाय्यक संचालक, अन्न ब औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, 
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई. 

२२ | श्री. प्रितम संकुलकर, सहा. कक्ष अधिकारी, | विधान भवन, मुंबई 


विवरणपत्र “अ' 


दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्टी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला Hast संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


ब- महिला संघ 

। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१ | श्रीमती सायली उ. जाधव, ae जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, ठाण 
तालुका क्रोडा अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,ठाणे (प). 

२ । श्रीमती वैशाली ज्ञा. खरमाळे होय होय | जि.प. प्राथ. शाळा ठाकरवाडी, STARS, तालुका 
शिक्षिका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 

३ | श्रीमती कल्पिता उमेश शिंदे होय होय  । मा. अपर धकारी (अति/ निष्का), पूव 
सहा. लेखा अधिकारी उपनगरे, चर्चगेट, मुंबई. 

४ | श्रीमती ज्योती रा. रा६ baal ae तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, खे 
कृषि सहाय्यक (राजगुरुनगर) ता. खेडे, जिल्हा — पुणे. 

५ | श्रीमती नुपूर स. पवार heal [es उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली, ता. कणकवली, 
इंचार्ज सिस्टर जिल्हा - सिंधुदुर्ग. 

६ । श्रीमती स्वाती काकडे, अधीक्षक होय होय | राज्य उत्पादन शुल्क, न 

७ | श्रीमती जयश्री सो. साठे, fal am मा. तालुका कृषि अधिकारी उल्हासनगर,ता- 
कृषि सहाय्यक अंबरनाथ, जि. ठाणे. 

८ | श्रीमती रुझीना शेख होय होय | मुंबई उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
लिपिक 

९ | श्रीमती प्रिती मि. झ ead | मीण रुग्णालय नारायणगांव, ता. जुन्नर, जिल्हा - 
अधिपरिचारीका पुणे. 

१० | श्रीमती माधवी ल. राऊत eal az जि.प. प्राथ. शाळा सावंत बस्ती, ता. संगमनेर, 
उपाध्यापिका जिल्हा - अहमदनगर 

११ | श्रीमती मनिषा दि. जगताप होय होय मीण रुग्णालय, दिंडोरी, जिल्हा - नाशिक. 
कक्ष सेविका 

१२ श्रीमती सारिका अ. क्षीरसागर होय होय | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला 
पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालकल्याण विभाग, नाशिक, 

१३ | श्रीमती मनिषा धानापुण 1 व्यि जि.प. प्राथमिक शाळा, भेडा, कुर्द, ता. नेवासा, 

जिल्हा — अहमदनगर. 

१४ | श्रीमती उज्वला वि. वाघमारे होय होय | उप अधिक्षक, भूमिअभिलेख कार्यालय, खालापुर. 
भूमापक 

१५ | श्री. संतोष रा. जाधव होय होय | राज्यकर सह आयुक्‍त, नोडल क्र.०६, वस्तू ब सेवा 
राज्यकर अधिकारी कर, माझगांव, मुंबई. 
(प्रशिक्षक) 

१६ | श्री. गणेश ६ होय होय | संचालक, अर्थ व सांख्यिको संचालनालय, मुंबई. 


सहा. संशोधन अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


१. निवड चाचणीस उपस्थित २ निरीक्षकांचे मानधन 

(प्रत्येकी रु.१०००/- गाडी भाडयासह) एकूण रु. २०००/- 

२. निवड चाचणीस उपस्थित खेळाडू यांचेबरील चहापानाचा खर्च रु. १०००/- 

राक्षण TTS :- 

१) दिनांक ९११ ते १३ ऑक्टोंबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे ३,०००/- 
मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 

२) दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोंबर, २०२३ या कालावधीत खेळाडू ब॒ ४,८००/- 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.१००%दिवस ३ एकूण खेळाडू १६) 


एकूण :- (रु. एक लाख तीस हजार आठरी फक्‍त) १,३५ ,०००/- 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १६ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम Pe | 

१ | श्रीमती रुझीना शेख, लिपिक मुंबई उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 

२ | श्रीमती ज्योती रा. राक्षे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, खेड (राजगुरुनगर) ता. खेडे, 

जिल्हा - पुणे. 

३ | stadt कल्पिता उमेश शं मा. अपर TERI (अति/ निष्का), पूर्व उपनगरे, चर्चगेट, मुंबई. 
सहा. लेखा अधिकारी 

४ | श्रीमती सायली उ. जाधव, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, ठाणे. 
तालुका क्रोडा अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,ठाणे (प). 

५ | श्रीमती स्नेहा भा. जायभाय, वस्तू ब सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई 
राज्यकर निरिक्षक 

६ । श्रीती मयुरी अ. सावंत, राज्यकर निरिक्षक बस्तू ब सेवा कर भवन, माझगांव, मुंब 

७ | श्रीमती नुपूर स. पवार उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली, ता. कणकवली, जिल्हा - सिंधुदुर्ग. 
इंचार्ज सिस्टर 


Digitally signed by DNYANESHWAR 


D N YA N E S H WA ASARAJI AVHAD 


DN: CN = DNYANESHWAR ASARAgJI 
R ASARAJ | AVHAD, C = IN, S = Maharashtra, O = 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

OU = SCHOOL EDUCATION AND 


AV H A D SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2023.10.13 15:23:06 +05'30" 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


